उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई 
मंडळ,ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील 
५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय रोहा, 
श्रीवर्धन, जि. रायगड येथील ४८ 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः STS २०१८/प्र.क्र.१०१ /आरोग्य-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ३१ ऑक्टोबर २०१८ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.अपदे 
२०१८/प्र.क्र.१०१/आरोग्य-३ अ, दि. ६ एप्रिल,२०१८ 
२) सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये) राज्यस्तर,मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष- 
३/टे-१२/१०८४४/१८ दि.१२/१०/२०१८ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दि.७/९/२०१८ 


शासन निर्णय- 


संदर्भाधिन क्र.१ येथील झासननिर्णण  क्र.अपदे २०१८/प्र.क्र.१०१/ आरोग्य-३अ, 
दि.६/४/२०१८ अन्वये उप संचाळक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ,ठाणे यांच्या अधिपत्याखाळील ५० 
खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय रोहा, श्रीवर्धन, जि. रायगड येथील ४८ अस्थायी पदे चालू ठेवण्यास 
दि.१/३/२०१८ ते दि.३०/९/२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१/१०/२०१८ ते दि.२८/२/२०१९ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ४८ अस्थायी पदाना 
शासन निर्णय वित्त विभाग क्र पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दि.७/९/२०१८ मधील अटीच्या 
अधीन राहून दिनांक १/१०/२०१८ ते दिनांक २८/२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि 
हा खर्च सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः ATS २०१८/प्र.क्र.१०१ /आरोग्य-३ अ 


मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


०६-सार्वजनिक आरोग्य,००१-संचालन व प्रशासन 


००१ (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१००४१३) 


मागणी क्रमांक आर-१ 


२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६-सार्वजनिक आरोग्य, 


००१-संचालन व प्रशासन 


(०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उप जिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन (२२१०४६२४) 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ७ सप्टेंबर 
,२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०३०१६०६५६२६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 


Rajendra 1 
ढळे postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Shamra 01 १.05 net oy alas 
serialNumber=7caa550613a8c4cb7c593368faa2 
K t 4e20d6f89855 1011 8e6fc 1af8b04a443ee8, 
aurte es 
(रा.शा.कौरते) 
(अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन) 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
२) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, मुंबई. 
३) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
¥) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालय- राज्यस्तर), मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ATS २०१८/प्र.क्र.१०१ /आरोग्य-३ अ 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे, प्रादेशिक मनोरुग्णालय आवार, ठाणे. 
जिल्हा शल्य चिकीत्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, रायगड अलिबाग 

वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय रोहा/श्रीवर्धन/जि-रायगड.अलिबाग 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/रायगड 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड 

वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१/आपुक/, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती(आरोग्य-३आ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


